राज्य योजना सन २०२३-२४ 

वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) 
अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०२ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, दिनांक 
OY 08 2023. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६२/फ-१, दिनांक 
2§.90.2023. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/६५२/२०२३-२४, दिनांक ०७.११.२०२३. 
५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, दिनांक 
02.99.2023. 
६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, दिनांक 
०५.१२.२०२३. 
७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/७२१/२०२३-२४, दिनांक २८.११.२०२३. 
८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/७७५/२०२३-२४, दिनांक ०७.१२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ 2232) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ८८००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ ला अनुसरुन 
सन २०२३-२४ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक ४ ७ व ८ च्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ 
२२३२) या योजनेतंर्गत रू. २२५०.०१ लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. त्या अनुषंगाने 
शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ परिपत्रक विचारात घेता संदर्भ क्रमांक ४ ७ व ८ च्या पत्रान्वये केलेली 
निधीची मागणी लक्षात घेऊन वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. 
११४९.०३ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व aiid अधिन राहून 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 

.. सदर योजनेवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, 
०२ पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीव, पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत, राज्य 
योजनांतर्गत योजना (00) (१० वन्यप्राणी अपंगाळयाची स्थापना (२४०६ २२३२) अंतर्गत 
SME, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


vi. 


vil. 


viii. 


Xi. 


2. 


योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

GeM पोर्टलवरुन आव्यक ती प्रक्रिया राबवून खरेदीची प्रकिया करण्यात यावी. 

शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील कार्यबाबींवर वन्यप्राणी अपंगाळयाची स्थापना 
(२४०६ २२३२) या योजने व्यतिरीक्त इतर योजनेमधून निधी खर्च होणार नाही याची कृपया दक्षता 
घ्यावी. 

सदर कामे करताना भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ व वन 
(संवर्धन) अधिनियम, १९८० तसेच राष्ट्रीय प्राणी संग्रहायलयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग होणार 
नाही व आवश्‍यक ती परवानगी घेतली गेली आहे ह्याची दक्षता घ्यावी. 

प्रस्तावात नमूद ज्या कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे त्यावरच वितरीत 
अनुदान खर्च होईल याची खातरजमा करण्यात यावी. 

वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

प्रस्तावित असलेल्या बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. कोणत्याही प्रकारची 
वित्तीय अनियमितता होऊ न देण्याचीही जबाबदारी त्यांची असेल. 

कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा समावेहा असल्यास झासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करुन 
खरेदी करण्यात यावी. 

सदर योजनेच्या अनुषंगाने विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे व वित्त विभागाने 
वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक 
:- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 


दिनांक १२.०४.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


यः 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१२५६००३११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Cc ww AD -5 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 


IN: 
SIDDESH TUKARAM “ses 
2,5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da5 2eabb63f1f3ab6258c7e 
: 


f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Mah. ht 


INumber=57 12CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DB 
SAWA R D E KA R ODD8E284883B7BD7FA74DA6S5D, cn=SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 
Date: 2024.01.02 12:55:40 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 

. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपुर/नाशिक/ गडचिरोली/ठाणे/पुणे. 

. वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ/ धुळे. 

. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोल्हापूर/ पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सिरोंचा/चंद्रपूर/ब्रम्हपूरी/पुसद/वाशिम/धुळे/ यावल/ पूर्व नाशिक/ 
यावल/ जळगाव/नंदूरबार/शाहापूर/चंद्रपूर/पुणे. 

१०. उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे. 

११. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१२. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


eon Sf O&M 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, दिनांक :-०२ जानेवारी, २०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
वितरीत | वगळलेल्या 
अ. क ae करण्यात | बाबी 
त वृ आलेली 
रककम 
a वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री वर 
0, po 
| sé व्याघ्र प्रकल्प (सागरेश्वर अभयारण्य) 
अ.प्र.मु.व.सं. (वन्यजीव), मुंबई. न न 
5 वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री gene 
व्याघ्र प्रकल्प (राधानगरी अभयारण्य) | 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सिरोंचा ८०.१७ po 
8 न ी उप वनसंरक्षक मध्य चांदा, चंद्रपूर. ३५.०० po 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर : 
षु उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ब्रम्हपूरी ९६.८२ | | 
| वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुसद ३६.४३ po 
वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ - 
9 वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वाशिम ५२.७८ poo 
८ मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नाशिक उपवनसंरक्षक, पूर्व भाग, नाशिक ९६.३६ po | 
९ अ.प्र.मु.व.सं. (वन्यजीव), मुंबई. उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे. १८.५१ | | 
| 90 | ० उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), धुळे ३३.७१ aa 
Ea उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), यावल ४९.६१ poo 
वनसंरक्षक (प्रादेशिक), धुळे. : 
१२ उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), जळगाव १२.३९ | | 
१३ उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नंदूरबार ४९.९५ poo 
१४ मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), शहापूर ४८.३१ po 
अश्र.मु.व.सं. (वन्यजीव), नागपूर वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेच व्याघ्र 
१५ Was. र , प्रकल्प, नागपूर ३९५.०० शि 
ल्प, नागपूर 
१ते ४, १४ 
१६ मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे ७४.०२* । व१५, १७ 
ते २० 
एकूण | ११४९.०३ 


* टिप : उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे यांनी शासनास सादर केलेल्या सुधारीत प्रस्तावानुसार. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


